भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 
२०२०-२१ मध्ये राबविताना अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी रू. १००.०० लक्ष निधी अर्थसंकल्पिय 
वितरणप्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. फुंफला-२०२०/प्र.क्र. १४०/९-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ८ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ:-१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३, दि. ०४/०५/२०२० 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. फुंफला-२०२०/प्र.क्र. १२८/९-अ, दि. २९/०६/२०२० 
३. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र. ०७/कार्यासन ६, 
दि. २८.०९.२०२० 


प्रस्तावना :- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे होतकरी फळबाग लागवडीकरिता 
पात्र ठरु हाकत नाहीत अशा शेतकऱयांसाठी राज्य शासनाने भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड 
योजना सुरू केली आहे. सन २०२०-२१ मध्ये सदर योजना अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ३३ टक्केच्या 
मर्यादेत राबविण्यास संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी 
आहे. सदर योजनेची चालू वर्षी अंमलबजावणी करण्याकरिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा निधी 
उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२०-२१ मध्ये भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रू. १००.०० लक्ष (रूपये एक कोटी फक्त) निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी खालील लेखाशीर्षांतर्गत चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीतून खर्ची 
टाकावा. 


मागणी क्र. टी-५ 

२४०१- पिक संवर्धन 

७९६, अनुसूचित जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 

(०१)(३६) भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, 

(२४०१ ५८९८), 33 अर्थसहाय्य 
३. याशासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या रु. १००.०० लक्ष (रूपये एक कोटी फक्त) 
रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण करण्याकरिता सहायक संचाळक (लेखा-१, कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
असून, आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 
४. सदर योजनेअंतर्गत अनुदान लाभार्थ्यांना त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट लाभ 
हस्तांतरण(डीबीटी)द्वारे अदा करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः फुंफला-२०२०/प्र.क्र. १४०/९-अ, 


५. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने आयुक्‍त (कृषि) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. 
६. अनुसूचित जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदींतून फक्त 
अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. 
७. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व 
प्रचलित अटी व शार्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
८. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३, दिनांक 
०४/०५/२०२० मधील अटी व शर्तीचे अनुपालन करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. १६६/२०२०/व्यय-१, दिनांक 
०७/०९/२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. 
१७६/६, दिनांक २४/०९/२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००८१५१९१६५१०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

BABURAO 10 जातातच पावा 


MANTRALAYA,MUMABI 


serialNumber ‘9b53f91b6Sdad89aa72a32b839329db6184b40a0f 
533230bd96705e, \GRICULTURE AND ADP DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=BABURAO MAHADU ASOLE 

Date: 2020.10.08 15:23:55 +05'30' 


(बा.म.आसोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई -32 
) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५) मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) 
) 
) 
) 


सचिव, (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१०) आयुक्‍त आदिवासी विकास महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

११ सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 


93) ud जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१४) सहाय्यक संचालक (लेखा) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५)महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फुंफला-२०२०/प्र.क्र. १४०/९-अे, 


१६) संचालक लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

१७) सहसंचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई -32 

१८)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


२०)निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२१)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२२)कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२३) निवड नस्ती/९-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


